सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द च्या 
आस्थापनेवरील कार्यासन-१८ (र.व का.) मधील 
विषयानुसार सादरीकरणाचे तीन स्तर व अंतिम 
निर्णयार्थ सक्षम प्राधिकारी निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४/१८ (र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २१ जानेवारी, २०२१ 


कार्यालयीन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ९ मधील 
तरतूदीस अनुसरुन खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे कार्यासनातील विषय व 
सादरीकरणाचे स्तर निश्चित करण्यात येत आहेत. 


सादरीकरणासाठी अधिकाऱ्यांचे | अंतिम निर्णय 


अ. क्र. विषय स्तर घेण्यास सक्षम 
प्रथम द्वितीय | तृतीय प्राधिकारी 
; मंत्रालयीन विभाग, क्षेत्रिय | कक्ष अवर सह  / सह / 
कार्यालये तसेच | अधिकारी | सचिव | उपसचिव | उपसचिव 


नागरिकांकडून प्राप्त 
होणारे (धोरणात्मक निर्णय 
घेणे अपेक्षित नसलेली) पत्रे 
/ निवेदने / तक्रारी 
यांवरील कार्यवाही. 


वरील स्तराबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निदेश असल्यास किंवा अपवादात्मक 
प्रकरणी आवश्‍यकता भासल्यास प्रकणपरत्त्वे त्यामध्ये योग्य तो बदल करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.१४/१८ (र.वका.) 


२. सदर शासन परिपत्रक हे महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in 
या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२१०१२११५४७५१३२०७ असा आहे. हे आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Mahendra 8. Warbhuvan 
DN: c=IN, o=Gi 't of Maharashtra, ou=General 
e Admini: )0032, st=Mal 
2. 


harashtra, 
3 1ab33d1650bef97c28 
serial Nui Bb26dbd46ae8be89baBfc81904d8ed7 1bc2c1d 
a [ h 1 Va n 914fb15f2de79f35a7b4d8, cn=Mahendra B. Warbhuvan 
Date: 2021.01.21 15:51:56 +05'30" 


(महेन्द्र ब. वारभुवन) 
शासनाचे सह सचिव 


प्रत: 
१. प्रधान सचिव (प्र.सु.र.व का.) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
२. सह सचिव (र.व का) यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
३. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१९ (आस्थापना), 
निवड नस्ती, कार्यासन-१८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


